काटेपुर्णा बॅरेज तालुका मुर्तिजापुर, 
जिल्हा अकोला या प्रकल्पाच्या प्रथम 
सुधारित प्रशासकिय मान्यता प्रदान 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१८/११३८/(प्रक्र ३३९/१८) /मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय मुंबई- ४०००३२ 
दिनांक २०/०५/२०२१ 


संदर्भ:- १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचा निर्णय क्र. विपाविम / काता-५/२८२६ 
/२००७ दि. ३१.०८.२००७ 
२) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपूर यांचे पत्र क्र. विपाविमं/ 
कातां-३ /काटेपुर्णा बॅरेज/७9०३१/ सन २०१९ दि. २९.०८.२०१९ 


प्रस्तावना 

काटेपुर्णा बॅरेज प्रकल्प ता. मुतिजापुर, जि.अकोला येथे काटेपुर्णा नदीवर ७.७९९ दलघमी 
क्षमतेचा बॅरेज बांधने प्रस्तावित आहे.सदर प्रकल्प हा मा. राज्यपाल यांच्या कसंचन ALAN अंतर्गत 
असुन तो विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत अमरावती या प्रदेश्ांतर्गत आहे.या प्रकल्पाव्दारे 
अकोला जिल्हयातील मुर्तीजापुर तालुक्यातील ४१३७ हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजीत 
आहे. 

काटेपुर्णा बॅरेज प्रकल्पास संदर्भीय महामंडळ निर्णय क्रमांक १ अन्वये रू . ६९.९७ कोटी 
रकमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 

दरम्यानच्या काळात agate वाढ , भूसंपादन किंमतीतील वाढ , संकल्पचित्रातील 
बदल, इत्यादी कारणामुळे प्रक्लळपाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे कार्यकारी संचालक विदर्भ 
पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर यं[चे संदर्भ पत्र क्र. २ अन्वये सन २०१७-१८ चे दरसूचीवर 
आधारीत रू. ५३३.८१ कोटी किंमतीचा प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव 
शासनास सादर केला आहे. सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाच्या 
मान्यतेकरीता सादर करण्यासाठी नियोजन व वित्त विभागाची सहमती प्राप्त करून घेण्याकरीता 
सादर केला असता संबंधीत विभागांनी मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यासाठी 
सहमती दिली आहे. प्रकल्पाचे लाभव्यय गुणोत्तर २.५७ येत असुन प्रकल्प आर्थिक मापदंडात 
बसतो. 

सदर प्रकल्पाची प्रस्तावित प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता किंमत रु. ५३३.८१ कोटी 
प्रथम नव्याने प्रशासकीय मान्यता रू. ६९.९७ कोटी च्या तुलनेत ५६३.८४ कोटीने जास्त आहे. 
किंमत वाढीची प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणेआहेत. 


अ. या कडी 
ss बाब वाढ 
क्र. 

(9) | दरसूचीतीळ बदलामुळे झालेली वाढ १२४.३० 
(२) | जादा दराची निविदा स्विकृतीमुळे वाढ १३.६१ 
(३) | भूसंपादनाच्या किंमतीतील वाढ ४२.७४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१८/११३८/(प्रक्र ३३९/१८) /मध्यम प्रकल्प 


अ. = = 
- बाब वाढ 
क्र. 
(8) | संकल्पचित्रातीळ वाढ १२७.५९ 
(4) | अपुर्‍या तरतुदींमुळे झालेली वाढ ९.८० 
(६) | इतर कारणांमुळे झोळली वाढ १११.३१ 
(७) | अनुषंगिक खर्चात झालेली वाढ ३४.४९ 
एकूण: ४६३.८४ 


प्रकल्पाचा संकल्पीत एकुण पाणीसाठा ७.७९९ दलघमी असुन एकुण पाणीवापर २१.८० 
दलघमी इतका आहे. अकोला जिल्हयातील मुर्तीजापूर तालुक्यातील ४१३७ हे. क्षेत्रास सिंचनाचा 
लाभ होणार आहे. 

दिनांक २४/०३/ २०२१ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळ बैठकीत सदर प्रस्ताव विचारार्थ सादर 
करण्यात आला. मा. मंत्रीमंडळाने बांधकामाची सद्यस्थिती , किंमतवाढीची कारणमिमासा इ. 
बाबीचा परामर्श घेवुन काटेपुर्णा बॅरेज प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ दरसुची वर आधारीत र. ५३३.८१ 
कोटी किंमतीच्या प्रथम सुधारीत प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

१. शासनाच्या या निर्णयाव्दारे काटेपुर्णा बॅरेज प्रकल्पाच्या सन २०१७-१८ दरसुचीवर आधारीत रु. 

५३३.८१ कोटी ( रुपये पाचठो तेहेतीस कोटी एक्क्याऐंशी लक्ष फक्त) किंमतीच्या प्रकल्प अहवालास 

प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रुपये ४९२.५७ कोटी ( रुपये Aa ब्यान्नव 

कोटी सत्तावन लक्ष फक्त) कामाप्रित्यर्थ व रुपये ४१.२४ कोटी (रुपये एकेचाळीस कोटी चोवीस लक्ष 
फक्त) आस्थापना व अनुषंघीक खर्चासाठी तरतुद आहे. 

२. या योजनेस प्रदान केलेली प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या 

नोंदवही अनुक्रमांक ०४ /२०२१ वर नोंदवण्यात आलेली आहे. 

३. सदर प्रकल्पाचे काम नियोजीत वेळेत व सुधारीत प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पुर्ण 

करण्यात यावे. 

४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशिर्ष आय-५ ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे - 

यावरील भांडवली खर्च १९०- सार्वजनीक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) 

योजनांतर्गत , (०२) (०१) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर भागभांडवली अंशदान (४७०१- 

एच ७२९) या लेखाशिर्षाखाली टाकावा व त्या खालील मंजुर अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

५. राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने तांत्रिक छाननी अहवालात मुद्दा क्र. २६ व २७ मध्ये 
नमूद केलेल्या मुद्यांची पूर्तता करण्यात यावी. 

६. सदर प्रथम प्रशासकीय मान्यता म्हणजे प्रकल्प कार्यान्वयी करण्याच्या विविध टप्यावर 
झालेल्या अनियमिततेस मान्यता गृहित धरता येणार नाही. 

७. या प्रकल्पाबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पूढे चाळू 
राहील. प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीच्या 
कार्यवाहीस कोणतीही बाधा पोहचणार नाही. 

८. सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणजे अहवालातील तांत्रिक बाबी अथवा निविदा विषयक क्षेत्रीय 
स्तरावरील निर्णयास किंवा झालेल्या क्षेत्रीय अनियमिततेस मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१८/११३८/(प्रक्र ३३९/१८) /मध्यम प्रकल्प 


तसेच सुधारित प्रशासकीय मान्यता देणारा प्राधिकारी हे झालेल्या क्षेत्रीय निर्णयास किंवा 
अनियमितेस जबाबदार नसतील याबाबतची जबाबदारी निर्णय घेणाऱ्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची 
राहिल. अशा तांत्रिक व निविदा विषयक प्रकरणांची तपासणी त्यावेळी असलेल्या प्रचलित 
शासन नियमानुसार करणे आवश्‍यक असुन याची सर्वस्वी जबाबदारी क्षेत्रीय अधिका-यांची 
आहे. 

९. आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश 
करण्यात येऊ नये. 

१०.प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येवून पाणीसाठ्याचा सिंचना करिता 
जास्तीत जास्त लाभ होईल अशा प्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून त्यानुसार 
कामे/निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

११.सदर प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 
मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी वितरण अथवा अतिरिक्‍त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात 
प्रचलित शासन निर्णय, ७/७ ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली 
निविदा कार्यपद्धती याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

१२. प्रकल्पाचे काम नियोजनानुसार पूर्ण करण्यात यावे. 


१३.काटेपूर्णा बॅरेज प्रकल्पावर माहे मार्च २०१९ अखेर ₹ १८०.३९ कोटी खर्च झालेला असून तो 
शासन मान्यतेपेक्षा रू.१६.९४ कोटी जास्त आहे.. याकरिता जबाबदारी निश्चित करून 
संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. 

१४.सदर प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रीयेत झालेल्या अनियमीततेसंदर्भात जबाबदारी निश्चित करून 
संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी. 

१५.या प्रकल्पाचे ९० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतरही केंद्रिय जळ आयोगाची मान्यता प्राप्त न 
झाल्यास प्रकल्पचे उर्वरित १० टक्के काम पूर्ण करणे पुर्वी विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळाच्या कार्यकारी संचाळक व सदस्य सचिव यांनी नियामक मंडळाकडे विशेष अहवाल 
(Special Report) सादर करावा. 

१६."काटेपूर्णा मध्यम प्रकल्प ता.मुर्तीजापूर, जि.अकोला " प्रकल्पाची उर्वरित अंदाजे २० टक्के कामे 
कालबध्द पध्दतीने पूर्ण करण्यासाठी प्रकल्पास आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येत 
असल्याची खातरजमा विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांच्या स्तरावर करणे 
आव्यक राहील. 

१७.राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती(5(_1/0) यांच्या छाननी अहवालातील मुद्दा क्र.१ ते २७ मध्ये 
नमुद अटी तसेच काटेपूर्णा मध्यम प्रकल्प ता.मुर्तीजापूर, जि.अकोला प्रकल्पाच्या प्रथम सुधारित 
प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावा संदर्भात वर नमुद केलेल्या सर्व अटींची वेळेवर पुर्तता होत 
असल्याची संपूर्ण जबाबदारी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांची राहील. 

१८. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ८३/२०२१/ का १४३४ 
दि.१७/०५/२०२१, वित्त विभाग व्यय १२ कार्यासनाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १५४/२०२१ 
/ व्यय १२ दि.१८/०५/२०२१ व मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. २४/०३/२०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१८/११३८/(प्रक्र ३३९/१८) /मध्यम प्रकल्प 


सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावनी निर्गमीत दिनांकापासून करण्यात यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ए///५/.॥8॥/9५॥॥॥.9०५.॥) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संकेतांक २०२१०५२०१७३९४१०१२७ असा आहे.सदर शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Dnyandeo Soe 
Ananda Bagade कका 
सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा (ज्ञानदेव बागडे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत सहपत्रासह 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव राजभवन मुंबई 
२) मा मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव मंत्रालय मुंबई 
मा. मंत्री जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
मा. राज्यमंत्री जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव वित्त यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव नियोजन यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
प्रधान सचिव जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
सचिव लाक्षेवी जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
qo) सचिव प्रकल्प समन्वय जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
११)महाळलेखापाल -१/२ लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुद्येयता महाराष्ट्रराज्य मुंबई / नागपुर 
१२) कार्यकारी संचालक विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ नागपुर 
१३) मुख्य अभियंता द व प्र व सहसचिव जलसंपदा यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
१४)मुख्य अभियंता जलसंपदा विभाग अमरावती 
१५) उपसचिव (मो प्र १/२ / जसं/ निवसं / सिंव्य/ लाक्षेवि/ ळपा/ जवि/ यांचे स्वीय सहाय्यक 
मंत्रालय मुंबई 
१६) उपसचिव (आस्था-कार्यासन) , (दक्षता-कार्यासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई यांना (१३ व १४) नुसार कार्यवाहीस्तव 
१७ आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय मुंबई 
१८)अधीक्षक अभियंता बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ बुलढाणा 
१९) कार्यकारी अभियंता जिगाव उपसा सिंचन विभाग खामगाव 
२०)वित्त विभाग व्यय-१२ / अर्थ ०२/ अर्थ -१० / व्यय-६ अ मंत्रालय मुंबई 
) 
) 


(९ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


29) नियोजन विभाग कार्यासन १४३४ मंत्रालय मुंबई 
२२)मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१८/११३८/(प्रक्र ३३९/१८) /मध्यम प्रकल्प 


उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा 
काटेपुर्णा बॅरेज प्रकल्प ता. मुर्तिजापुर जि अकोला प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१८/११३८/(प्रक्र ३३९/१८) /मध्यम प्रकल्प दि.२०/०५/२०२१ चे सहपत्र. 


अ.क्र तपशील सु.प्र.मा.नुसार किंमत (कोटी) 
आशीर्ष कामे. 
१ अ-प्राथमिक ०.९४ 
२ ब-जमिन ५९.२० 
३ क-कामे ३०८.०७ 
षु डी-विमोचके Po wo .00 
४ के - इमारती १.०९ 
& एम-वृक्षारोपण ०.११ 
७ ओ-संकिर्ण १.७० 
८ पी-देखभाल १.७० 
९ आर-दळणवळण ०.७७ 
१० । क्युहत्यारे व अवजारे Pwo | 00 
एकूण (अ) ३७३.५८ 
ब)कालवे व वितरीका 
१ अ-प्राथमिक Pwo | ०० 
२ ब-जमिन Pw 00 
३ क-मुख्य कामे 10.00 | 00 
° डी-विमोचक Po wo .00 
षु ई-प्रपात 10.00 | ०० 
& एफ-आरएचटी कामे Pow (00 
जी-पुल Pwo | ,00 
एच -ओलांडे Pw .00 
९ एल-मातिकाम Po wo | (00 
१० | एम-वृक्षारोपण 10.00 | 00 
११ | ओ-संकिर्ण 10.00 | ०० 
१२ | पी-देखभाल Po (00 
१३ । क्युहत्यारेव अवजारे Pow 00 
१४ | आर दळणवळण 10.00 (00 
१५ । वितरीका Pow (00 
१६ | PDN ११८.९९ 
एकूण (ब) ११८.९९ 
एकूण(अ--ब) ४९२.५७ 
अनुषंगिक खर्च ४१.२४ 
एकूण किंमत ५३३.८१ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


